मौजे साईकडे, ता. पाटण, जि. सातारा येथील वांग 
नदीकाठी पूर सरंक्षक भिंतीच्या कामाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.४२३/सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: १९/०१/२०२४ 


वाचा : १) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू १०९२/१७०-सि.व्य.(कामे) दि. ०७/०८/१९९२ 

२) शासन निर्णय क्र. TAY २०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/ सिं.व्य.(म) दि.३१/०८/२०१९ 

३) महामंडळाचे पत्र क्र.मकृखोविम/उअ-४/३०(४८६/२०२२)/४५७७/सन २०२३, दि. १४/०८/२०२३ 
प्रस्तावना :- 

मौजे साईकडे, ता. पाटण, जि. सातारा हा साईकडे गावाचे वरील भागात अतिपर्जन्य भाग असून 

डोंगर दर्‍यातून अतिवेगाने पावसाळयात नदीप्रवाह वाहत असतो व त्यामुळे सतत पूरपरिस्थिती निर्माण होते. 
पुराचे पाण्यामुळे राहती घरे व इतर परिसरात दळणवळण गैरसोय होते व रस्ते इमारती यांचे नुकसान होते. 
जमिनीची धुप होऊन वस्ती लगतचा नदीकाठ व भूभाग अस्थीर होत असल्यामुळे पूराच्या पाण्यापासून वांग नदी 
काठी वसलेल्या साईकडे गावाच्या स्मशान भूमीच्या परिसराचे रक्षण करण्याकरिता पूर संरक्षक भिंतीचे काम 
करुन मिळणेबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनी मागणी केलेली आहे. 


मौजे साईकडे, ता. पाटण, जि. सातारा येथे प्रस्तावित ठिकाणी क्षेत्रीय कार्यालयाने प्रत्यक्ष पाहणी 
करून पूर संरक्षक भिंतीच्या कामाचे अंदाजपत्रक शासनास सादर करण्यात आले आहे. मौजे साईकडे, ता. 
पाटण, जि. सातारा येथील वांग नदीकाठी पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत मौजे साईकडे, ता. पाटण, जि. 

सातारा येथील वांग नदीच्या बाजूला पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास प्रस्तावित पूर संरक्षक भिंत 
बांधण्याच्या कामासाठी रु. ४,७६,७६,६८९.००/- (चार कोटी शाहात्तर लक्ष WER हजार सहाशे एकोणनव्वद 
रुपये) एवढया खर्चाच्या जलसंपदा विभागाच्या सन २०२२-२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२- 
२३ च्या दरसूचीवर आधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे :- 

क) शासन निर्णय क्रमांक पुसंभि-२०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/सिंव्य(म), दिनांक ३१/०८/२०१९ मधील 

तरतूदी नुसार कार्यवाही करावी. 

ख) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू - १०८९/२४३/८९/सिव्य(कामे), दि.२१/०९/१९८९ व दि. 

०३/०५/२०१८ नुसार पूर रेषा आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्चित करावी. पूररेषा 

आखणी केल्याशिवाय कामे हाती घेण्यात येवू नयेत. 

ग) मुख्य अभियंता यांनी सदर कामाचे प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी करुन निरिक्षण टिपणी निर्गमित करावी व 

तद्नंतरच तांत्रिक मान्यता दयावी. 

घ) अंदाजपत्रकात गृहीत धरलेले आराखडे / संकल्पने, दरसूची बाह्य बाबी व वहन अंतरे सक्षम 

स्तरावर तपासून अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता प्रदान करावी. कामाचे संकल्पन सक्षम स्तरावरुन 

मान्यता घेऊनच तांत्रिक मान्यतेची कार्यवाही करण्यात यावी. सदर संकल्पनामुळे कामाच्या किंमतीत 

अथवा कार्यकक्षेत बदल होत असल्यास त्यास सक्षम स्तरावर मान्यता घेणे अनिवार्य राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.४२३/सिं.व्य.(महसूल) 


च) सदर पूरसंरक्षक कामाच्या संकल्पनास सक्षम स्तराहून मान्यता प्राप्त करुनच तांत्रिक मान्यतेचे 
आदेशा देण्यात यावेत. 
छ) कामाचा खर्च उपलब्ध अनुदानातून सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत व नियोजित वेळेत पूर्ण 
करावयाचा आहे. या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नाही. 
ज) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये, बांधकामासाठी आवश्‍यक जमीन संबंधितांनी 
विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी, पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला अडथळा निर्माण 
होणार नाही याची, दक्षता घ्यावी. 
झ) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, याची दक्षता 
नियोजनात घ्यावी. 
ट) सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर पूर संरक्षक मौजे साईकडे, ता. पाटण, जि. सातारा येथील वांग 
नदीकाठी पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास ग्रामपंचायत साईकडे, ता. पाटण, जि. सातारा ने 
ताब्यात घेऊन भविष्यातील देखभाल व दुरूस्ती करावयाची आहे. तांत्रिक मान्यता देण्यापूर्वी तसे लेखी 
बंधपत्र प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी सक्षम अधिका-यांची असेल. 
ठ) काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 
ड) सदरहू कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापूर्वी संदर्भ क्र. २ मधील शासन निर्णयातील अटींचे कोटेकोरपणे 
पालन करावे. सदरच्या ठिकाणी पूररेषा निश्चितीची कार्यवाही पूर्ण झाल्याखेरीज या कामांस तांत्रिक 
मंजुरी देता येणार नाही. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा खर्च “४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०-सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, 
(09)(09) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे भागभांडवली अंशदान (४७११ ०२०९” या 
लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता Ra. (महसूल) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र.०१/ सन २०२४ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका - १९७८ भाग पहिला मधील तरतुदीनंतर प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकार व आंतरवित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र २०२४०११९१२५१११८०२७ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER RESOURCES, 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8ee2809da7 de03ff444cfa1 86d623a7 5facSdb94fb5c9de45f8a05b5f4 
b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


BASER जण 
(न.गौ.बसेर) 
उप सचिव(सिंव्य), महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 

१) मा. राज्यपाल यांचे अपर मुख्य fad wea हिल, मुंबई. 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.४२३/सिं.व्य.(महसूल) 


५) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

६) मा.सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 

७) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई 

८) मा.विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद ,मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 

९) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
१०) सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 

१२) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र राज्य,नागपूर, 

१३) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे, 

१४) मुख्य अभियंता, (जस, जलसंपदा विभाग,पुणे 

१५) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१६) अधीक्षक अभियंता, सातारा सिंचन मंडळ, सातारा 

१७) सिं.व्य. (महसूल) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.४२३/सिं.व्य.(महसूल) 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२३/ प्र.क्र.४२३/ सिंव्य (महसूल), दि.१९.०१.२०२४ चे सहपत्र 
परिशिष्ट 


Sr.No. Description of Item Amount 


C - Works (excluding Royalty) ३६१५९९१६.०० 


Royalty ३५६१५९१.०० 


१ % Insurance ३६१५९९.०० 


३ % Contingencies १०८४७९७.०० 


१८% GST ६५०८७८५.०० 


Total Rs. ४७६७६६८९.०० 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


N A M | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 
2.5.4.20=8ee2809da7de03ff444cfa1 86d623a75facSdb94fb5c9de45, 
f8a05b5f4b6fb7f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=69D010EE03D01B7C859C5458FEEAF66B1EAE16BC6 
7F5CCB127AE66608DE5FA48, cn=NAMITA GAURAV BASER 


Date: 2024.01.19 12:50:49 +05'30' 


(न. गौ. TAR) 
उप सचिव (सिंव्य), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


